महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि १११७/प्र.क्र. ११७/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ- समक्रमांकाचे दि.१०.०१.२०१८ चे आदेशा 
आदेठा 


श्री.नं.ग.राऊत, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग यांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या 
अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. श्री.राऊत 
आयोगाच्या नागपूर खंडपीठ कार्यालयात दिनांक १५.०१.२०१८ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा काळावधी दिनांक १४.०१.२०२० रोजी संपुष्टात येणार आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री. राऊत, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस एक वर्ष म्हणजेच 
दिनांक १४.०१.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०७१८३२४०६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 8110 =: 


, 100 = , st=I ashtra, 

r b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a7272547 
७40, 
seri 


Gurav —— क 
(ग.भि,गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति 
श्री.नं.ग.राऊत, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ, नागपूर, प्रशासकीय इमारत क्र.२, 
सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,/का.क्र.६ मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
२) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - Yoo 032 
३) उप सचिव,राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ, नागपूर, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हील 
लाईन्स, नागपूर. 
४) अवर सचिव/सा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 
4) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


